राज्यातील महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद / नगरपंचायत यांना 
“सर्वसाधारण रस्ता अनुदान” चा निधी 


वितरीत करण्याबाबत. 


सन २०१९-२०२० साठी लेखाशिर्ष (३०५४ ००२२) खाली 
रक्‍कम रू. १५०.९५ कोटी. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- :- 
(१) शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ९० /नवि-१६ दिनांक १६ 
जानेवारी, २०१६. 
(२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२ /अर्थ-३, 
दिनांक ०८ जुले,२०१९. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांना रस्ता व 
तद्‌अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” देण्यात 
येते. संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये याबाबतचे निकष विहीत 
करण्यात आले होते. सदरच्या निकषानुसार तसेच, संदर्भाधीन क्र. (२) येथील वित्त 
विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषद 
/नगरपंचायत यांना “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” बाबतचा निधी “अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर” वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील महानगरपालऴिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांना रस्ता व 
तद्‌्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्याच्या कामांसाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” 
म्हणून रक्‍कम रु.१५०,९५,००,००० /- (अक्षरी रक्‍कम रुपये एकशऱो पन्नास कोटी 
पंच्याण्णव लक्ष मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास खालील अटी व adie 
अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


२. “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना 
मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत सक्षम प्राधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता 
संबधित नगरपरिषद यांनी संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयानुसार प्राप्त करून 
घ्यावी. 

३. “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” अंतर्गत निधी वितरीत करावयाच्या 
नगरपरिषदा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार राहतील. सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या 
कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा संबधित महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत 
राहील . 

४. “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” योजनेकरीता संदर्भाधीन क्र. (१) येथील शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या सुधारीत निकष व मार्गदर्शक तत्वानुसारच निधीचा 
विनियोग होईल याबाबत आवड्यक ती दक्षता जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 

५. सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांच्या “ई-निविदा” अंती प्रकल्प खर्च निश्चित 
करण्यात यावा. सदरचा प्रकल्प खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्तीचा असल्यास, अशा जास्तीच्या खर्चासाठी 
कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन दिले जाणार 
नाही. 

६. तांत्रिक मान्यता दिलेल्या कमी किंमतीची (रू. १० लक्ष पेक्षा कमी किंमतीचे 
काम) कामे एकत्रित करून प्रशासकीय मान्यता (Package) प्रदान करण्यात यावी. 
सदर एकत्रित प्रशासकीय मान्यतेची ई-निविदा करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक काम ई- 
निविदेने करणे बंधनकारक असून, प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेचे पुनश्च: 
विलगीकरण (Splitting) करून कार्यादेश देणे ही गंभीर अनियमितता समजण्यात 
येईल व याची जबाबदारी संबधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. प्रत्येक काम किमान 
रू.१० लक्ष किंमतीचे राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७. सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी कामे अन्य कोणत्याही योजनेतून अथवा 
स्व:उत्पन्नातूत होत नाहीत याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करून 
घ्यावी.कोणत्याही परिस्थितीत कामांची दुरूक्ती होणार नाही याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 

८. “ई-निविदा” अंतीचा प्रकल्प खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा कमी असल्यास, सदर कमी झालेल्या खर्चाच्या राज्य 


पृष्ठ २६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन हिस्स्याची रक्‍कम शासनास जमा करावी. सदरची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
९. जिल्हाधिकारी, यांची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील:- 

(अ) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच 
करावीत, कामाचे स्वरुप सार्वजनिक असावे, तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक 
नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी सुविधांमध्ये भर पडणार आहे याची पुन्हा खातरजमा 
करणे व कुठल्याही खाजगी स्वरुपाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याची 
खातरजमा करणे. 

(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सबंधित शाहराच्या विकास नियंत्रण 
नियमावली व विकास आराखडयाशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करणे. 

(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांना “ई-निविदा” कार्यप्रणाळीचा अवलंब 
करणे बंधनकारक राहील.याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच शासनाने 
निर्गमित केलेल्या अद्यावत मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
“ई_निविदा” कार्यप्रणाळीचा अवलंब करण्यात येत असल्याची खातरजमा करणे.सर्व 
कामे ई-निविदा पद्धतीने होतील याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व संबधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

(ड) सदर प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे, काम गुणवत्तेनुसार झाळे आहे किंवा कसे तसेच मंजूर 
कामावरच मंजूर निधी खर्च झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे. 

(इ) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामावर करण्यात येणा-या खर्चामुळे seal 
आचारसंहितेचा भंग होणार नाही हे पाहणे. 

(ई) निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत 
वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील 
सूचनांचा व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत (Financial Power) भंग होणार नाही 
तसेच, कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही हे पाहणे. 

(फ) सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या रस्त्यांच्या कामांना इतर 
कोणत्याही योजनेमधून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही अथवा सदरची 
कामे करण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी. 


पृष्ठ २६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


(ग) सध्या सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या प्रकल्पामुळे 
प्रस्तावित रस्त्यांचे उत्खनन होणार नाही अशाप्रकारे कामांचे नियोजन 
करावे.प्रस्तावित रस्त्यांच्या ठीकाणांवरील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पाची 
कामे पूर्ण झाल्यानंतरच सदर रस्त्यांची कामे होतील याची खातरजमा जिल्हाधिकारी 
यांनी करावी. 

(च) कामाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या 
प्रकल्पामुळे नव्याने करण्यात येणा-या रस्त्यांचे उत्खनन होऊन निधीचा अपव्यय 
होणार नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

१०. कार्यान्वयन यंत्रणेची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील:- 

(अ) सदर प्रकल्पाअंतर्गत दुरूस्तीची तथा परिरक्षणाची कामे हाती घेण्यात येत 
नाहीत हे पाहणे. 

(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सुरू करण्यापुर्वीच्या स्थितीचे व काम 
झाल्यानंतरच्या कामाचे चित्र (Photograph) काढून ठेवणे व मागणीनुसार सादर 
करणे. 

(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांचे त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरिक्षण करून 
घेणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

११. यापुर्वी या योजनेखाली झालेल्या खर्चाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व सदर 
शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित 
प्रपत्रात संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उपलब्ध करून घेऊन, 
संबंधित महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील.तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडे सादर करावी. 
१२. दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर ही निधी खर्च करण्याची मुदत संपल्यानंतर 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांनी या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० करीता वितरीत करण्यात येणा-या सर्व निधीच्या 
उपयोगिताचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. सदरची उपयोगिताचे प्रमाणपत्र 
एकत्रितरीत्या संबंधित महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करून खर्चित व 
अखर्चित निधीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
१३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे 
नगरपरिषद यांना वितरण करण्यासाठी संबधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक 
पृष्ठ २६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


अधिकारी तसेच, संबधित जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. मंजूर रक्‍कम संबधित जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे नियंत्रक अधिकारी म्हणून वर्ग करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदरचा निधी आहरीत करून सदरच्या कार्यान्वयन यंत्रणेस तात्काळ 
वितरीत करावा. 
१४. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये “रस्ता अनुदान” या योजनेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, सदर झासन निर्णयातील सर्व अटी व शाती 
बंधनकारक राहतील. 
१५. या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करावयाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-२०१८ करीता वितरीत केलेल्या निधीपैकी 
१००% खर्चाचे विनियोग झाळे असल्याची खातरजमा आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी करावी व असे उपयोगिता प्रमाणपत्र देयकासोबत जिल्हा कोषागारात सादर 
करावे. 
१६. या लेखाशिर्षाखाली यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक 
/ महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत याची खातरजमा 
आहरण व संवितरण अधिका-याने करावी.असे गंभीर आक्षेप असल्यास निधी आहरीत 
करू नये. 
१७. या लेखाशिर्षाखाळी एक वर्षावरील जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित असल्यास 
निधी आहरीत करू नये.असे प्रस्ताव वित्त विभागाची सहमती घेण्यासाठी नगर 
विकास विभागाकडे पाठविण्यात यावेत. 
१८. आहरण व संवितरण अधिका-याने सदरचे आहरीत करण्यात येणारे अनुदान 
तात्काळ संबधितास वितरीत करावे. सदरचे अनुदान दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर 
खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेरचा अखर्चित निधी 
संबधितांनी व्याजासह शासनाच्या खाती तात्काळ जमा करावा. 
१९. राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी संबधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेस कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरीत करण्यात यावा.सदरचा निधी 
जिल्हाधिकारी यांनी थेट वळता करू नये. 
२०. या झासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करावयाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांकडे या लेखाशिर्षाखाली यापुर्वी वितरीत केलेला निधी अखर्चित असल्यास, 
वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.१८/अर्थोपाय दिनांक २५ 
पृष्ठ २६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


ऑगस्ट, २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय 
दिनांक ६ जून,२००८ तसेच, नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- 
११९८/प्र.क्र.३०/न.वि.-१४, दिनांक १२ मार्च,२०१८, दिनांक ४ जून,२०१८ व दिनांक 
९ ऑगस्ट,२०१८ अन्वये कार्यवाही करावी. 
२१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ- 
३,दिनांक २ एप्रिळ,२०१८ सोबतच्या परिशिष्टाच्या अ.क्र. (9) मधीळ तपासणी 
सूचीतील लागू होत असलेल्या बाबींची उपरोक्‍त परिच्छेदांनुसार पुर्तता करण्यात 
आली आहे. 
२२. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-२, ३०५४, मार्ग व पूल, ०४, जिल्हा व इतर 
मार्ग, ८००, इतर खर्च, (02) (०१) रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी 
नगरपरिषदांना/महानगरपालिकांना सर्वसाधारण मार्ग अनुदान, ३१ , सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) (३०५४ ००२२) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० मधील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
२३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२ /अर्थ- 
३,दिनांक ०८ जुले,२०१९ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
२४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०१९०८२०१८०६२६३२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vivek Shankar 
Kumbhar 
(विवेक कुंभार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, 
मुंबई-१८ 
पृष्ठ २६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


ने: 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग 
मंत्राळय, मुंबई. 

कार्यासन नवि-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (नवि-१६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय क्रमांक-रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४/नवि-१६, दिनांक २० ऑगस्ट, 


२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
मंजूर "सर्वसाधारण 
महानगरपालिका/नगरपरिषद “A 
अ.क्र. जिल्हा ) वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
/नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
शिंजी मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिका अ--" मनपा १,७५,००,००० 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) 


१,७५,००,००० 


२ ठाणे ठाणे महानगरपालिका "ब" मनपा १,२५,००,००० 
३ ठाणे नवी मुंबई महानगरपालिका | "क" मनपा १,००,००,००० 
कल्याण-डोंबिवली = 
छं ठाणे महांनंगरंपोलिंका "क" मनपा १,००,००,००० 
महानगरपालिका 
भिवंडी-निजामपूर शहर 
4 ठाणे पोहोतगरप का "ड" मनपा ७५,००,००० 
महानगरपालिका 
ठाणे । मिरा-भाईदर महानगरपालिका | "ड" मनपा ७५,००,००० 
9 ठाणे । उल्हासनगर महानगरपालिका | "ड" मनपा ७५,००,००० 
ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
कुळगांव-बदलापुर 
९ ठाणे ey oe उ अ 
नगरपरिषद ६५,००,००० 
१० ० ठाणे शहापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
हि १ ठाणे मुरबाड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ७,२०,००,००० 


वसई-विरार शहर 


१२ पालघर महानगरपालिका "क" मनपा १,००,००,००० 
महानगरपालिका 

१२ पालघर वाडा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 

kes पालघर पालघर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा गुगल ता त वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१६ पालघर हाणू नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१६ । पालघर जव्हार नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७ | पालघर तलासरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१८ । पालघर मोखाडा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१९ | पालघर विक्रमगड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,१५,००,००० 
२० | रायगड पनवेल महानगरपालिका "ड" मनपा ७५,००,००० 
२१ | रायगड खोपोली नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२२ | रायगड अलिबाग नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३ | रायगड महाड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२४ । रायगड पेण नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२५ । रायगड रोहा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२६ । रायगड उरण नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७ | रायगड | मुरुड- जंजीरा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२८ | रायगड श्रीवर्धन नगरपरिषद क ३५,००,००० 
o& त माथेरान-गिरीस्थान a es 
नगरपरिषद 
३० । रायगड कर्जत नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३१ रायगड म्हसळा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
32 रायगड तळा नगरपंचायत नगरपंचायत 20,00,000 
33 रायगड पोलादपूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
38 रायगड माणगांव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३५ | रायगड खालापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,४०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 

३६ | रत्नागिरी रत्नागिरी नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३७ | रत्नागिरी चिपळूण नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३८ | रत्नागिरी खेड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३९ । रत्नागिरी राजापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
vo | रत्नागिरी दापोली नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
४१ | रत्नागिरी देवरुख नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
४२ । रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
४३ | रत्नागिरी लांजा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
४४ | रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) २,७०,००,००० 
४५ । सिंधुदुर्ग मालवण नगरपरिषद क ३५,००,००० 
४६ । सिंधुदुर्ग aye नगरपरिषद क ३५,००,००० 
४७ । सिंधुदुर्ग सावंतवाडी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
४८ | सिंधुदुर्ग कणकवली नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
४९ | सिंधुदुर्ग | वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायत | नगरपंचायत 20,00,000 
५० | सिंधुदुर्ग | कसई-दोडामार्ग नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
५१ सिंधुदुर्ग कुडाळ नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
५२ | सिंधुदुर्ग | देवगड-जामसंडे नगरपंचायत | नगरपंचायत 20,00,000 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,०५,००,००० 


५३ । नाशिक नाशिक महानगरपालिका "ब" मनपा १,२५,००,००० 
५४ | नाशिक । मालेगाव महानगरपालिका | "ड" मनपा ७५,००,००० 
५५ । नाशिक मनमाड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
५६ | नाशिक येवला नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
yo | नाशिक सिन्नर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
५८ । नाशिक इगतपूरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
५९ । नाशिक नांदगाव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
go | नाशिक त्र्यंबक नगरपरिषद क ३५,००,००० 
६१ । नाशिक भगूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
६२ | नाशिक सटाणा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
६३ । नाशिक चांदवड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
६४ | नाशिक निफाड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
६५ । नाशिक कळवण नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
ae नाशिक देवळा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
६७ | नाशिक पेठ नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
६८ | नाशिक सुरगणा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
६९ । नाशिक दिडोंरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ६,८०,००,००० 
७० धुळे धुळे महानगरपालिका "S" मनपा ७५,००,००० 
७१ धुळे शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
i धुळे दोंडाईचा - वरवाडे डि a 
नगरपरिषद 

७३ धुळे शिंदखेडा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
७४ धुळे साक्री नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,१५,००,००० 
७५ | नंदुरबार नंदूरबार नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
७६ | नंदुरबार शहादा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
७७ | नंदुरबार तळोदा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
७८ | नंदुरबार नवापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
७९ । नंदुरबार धडगाव-वडफाळ्या नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,०५,००,००० 
८० | जळगांव जळगाव महानगरपालिका "ड" मनपा (94,00,000 
८१ | जळगांव भुसावळ नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
८२ | जळगांव अंमळनेर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
८३ | जळगांव चोपडा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
८४ । जळगांव चाळीसगांव नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
८५ | जळगांव पाचोरा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
८६ जळगांव जामनेर नगरपरिषद gq 4O,00,000 
८७ | जळगांव फैजपूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
८८ । जळगांव यावल नगरपरिषद क ३५,००,००० 
८९ | जळगांव रावेर नगरपरिषद क 34,00,000 
९० | जळगांव सावदा नगरपरिषद क 34,00,000 
९१ । जळगांव पारोळा नगरपरिषद क 34,00,000 
९२ जळगांव धरणगांव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
९३ । जळगांव एरंडोल नगरपरिषद क ३५,००,००० 
९४ | जळगांव भडगाव नगरपरिषद क 34,00,000 
९५ । जळगांव वरणगाव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
९६ | जळगांव बोधवड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
९७ | जळगांव मुक्ताईनगर नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
Rc जळगांव agit नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ७,६५,००,००० 
९९ । अहमदनगर अहमदनगर महानगरपालिका | "ड" मनपा ७५,००,००० 
१०० | ०० | अहमदनगर श्रीरामपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१०१ | ०१ | अहमदनगर संगमनेर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१०२ | अहमदनगर कोपरगांव नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१०३ | अहमदनगर राहुरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०४ | अहमदनगर | देवळाली - प्रवरा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०५ | अहमदनगर पाथर्डी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०६ | अहमदनगर राहता नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०७ | अहमदनगर श्रीगोंदा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०८ | अहमदनगर शेवगाव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१०९ | अहमदनगर जामखेड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
११० | qo | अहमदनगर शिर्डी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
हि ११ । अहमदनगर अकोले नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
११२ | अहमदनगर कर्जत नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
११३ । अहमदनगर पारनेर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
११४ | अहमदनगर नेवासा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,७०,००,००० 


११५ पुणे पुणे महानगरपालिका अ" मनपा १,५०,००,००० 
११६ पुणे we ee "ब" मनपा १,२५,००,००० 
महानगरपालिका 
११७ पुणे बारामती नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
११८ पुणे ळोणावळा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
११९ पुणे दौंड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१२० पुणे तळेगांव - दाभाडे नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१२१ पुणे चाकण नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१२२ पुणे सासवड नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१२३ पुणे जेजूरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२४ पुणे इंदापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२५ पुणे शिरूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२६ पुणे आळंदी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२७ पुणे जुन्नर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२८ पुणे भोर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१२९ पुणे राजगुरूनगर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१३० पुणे वडगाव नगरपंचायत नगरपंचायत 20,00,000 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ८,४०,००,००० 
१३१ | सातारा सातारा नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
१३२ । सातारा कराड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१३३ | सातारा फलटण नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१३४ | सातारा रहिमतपूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१३५ | सातारा म्हसवड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१३६ | सातारा वाई नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१३७ | सातारा धागा 1 ती क ३५,००,००० 
नगरपरिषद 
१३८ । सातारा 80090 १8 क ३५,००,००० 
नगरपरिषद 
१३९ । सातारा मळकापूर नगरपंचायत क ३५,००,००० 
१४० | सातारा लोणंद नगरपंचायत नगरपंचायत 20,00,000 
१४१ | सातारा खंडाळा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१४२ | सातारा मेढा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१४३ | सातारा दहीवडी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा गटात त वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१४४ । सातारा कोरेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१४५ | सातारा वडूज नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१४६ | सातारा पाटण नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५,१५,००,००० 
१४७ । सांगली Sor ay ale "S" मनपा (94,00,000 
महानगरपालिका 
१४८ । सांगली इस्लामपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१४९ । सांगली विटा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१५० । सांगली तासगांव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१५१ । सांगली आष्टा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१५२ | सांगली जत नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१५३ । सांगली पळूस नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१५४ । सांगली खानापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१५५ । सांगली कडेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१५६ | सांगली शिराळा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१५७ । सांगली | कवठेमहांकाळ नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,९५,००,००० 
१५८ | सोलापुर सोलापुर महानगरपालिका | "ड" मनपा ७५,००,००० 
१५९ | सोलापुर बार्शी नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
१६० | सोलापुर पंढरपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१६१ | सोलापुर अक्कलकोट नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१६२ | सोलापुर करमाळा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६३ | सोलापुर सांगोला नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६४ | सोलापुर मंगळवेढा नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१६५ | सोलापुर Fal नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६६ | सोलापुर दूधनी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६७ | सोलापुर कुडुंवाडी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६८ । सोलापुर मोहोळ नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१६९ | सोलापुर माळशिरस नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
१७० । सोलापुर माढा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,२५,००,००० 
१७१ | कोल्हापुर | कोल्हापुर महानगरपालिका | "Ss" मनपा ७५,००,००० 
१७२ | कोल्हापुर इचलकरंजी नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
१७३ | कोल्हापुर | जयसिंगपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१७४ | कोल्हापुर मलकापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७५ | कोल्हापुर मुरगुड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७६ | कोल्हापुर वडगांव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७७ | कोल्हापुर गडहिंग्लज नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७८ | कोल्हापुर कुरूंदवाड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१७९ | कोल्हापुर कागल नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१८० | कोल्हापुर पन्हाळा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१८१ | कोल्हापुर हुपरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१८२ | कोल्हापुर शिरोळ नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१८३ | कोल्हापुर आजरा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१८४ | कोल्हापुर चंदगड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१८५ | कोल्हापुर हातकणंगले नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,६५,००,००० 


१८६ 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद महानगरपालिका 


"क" मनपा 


g ,00,00,000 


पृष्ठ २६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
/नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
१८७ | औरंगाबाद सिल्लोड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१८८ | औरंगाबाद कन्नड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१८९ | औरंगाबाद पैठण नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१९० । औरंगाबाद वैजापूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
१९१ | औरंगाबाद गंगापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१९२ | औरंगाबाद  खुलदाबाद नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१९३ | औरंगाबाद फुलंब्री नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
१९४ | औरंगाबाद सोयगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ४,१०,००,००० 
१९५ | जालना जालना नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
१९६ | जालना अंबड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१९७ | जालना भोकरदन नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१९८ | जालना परतूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
१९९ । जालना मंठा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२०० | जालना जाफराबाद नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
209 | जालना बदनापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
202 | जालना घनसांवगी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,५०,००,००० 
२०३ | परभणी परभणी महानगरपालिका "ड" मनपा ७५,००,००० 
२०४ | परभणी गंगाखेड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२०५ | परभणी We नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२०६ । परभणी जिंतूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२०७ | परभणी मानवत नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२०८ । परभणी सोनपेठ नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा गदग तात त वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
२०९ | परभणी पूर्णा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२१० | परभणी पाथरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२११ | परभणी पालम नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ३,८५,००,००० 
२१२ । हिंगोली हिंगोली नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
293 | हिंगोली बसमतनगर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२१४ | हिंगोली कळमनुरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२१५ । हिंगोली सेनगाव नगरपंचायत नगरपंचायत 20,00,000 
२१६ | हिंगोळी | औंढा नागनाथ नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,७५,००,००० 
२१७ बीड बीड नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
२१८ बीड अंबेजोगाई नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२१९ बीड परळी - वैजनाथ नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२२० बीड माजलगाव नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२२१ बीड गेवराई नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२२२ बीड किल्लेधारुर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
223 बीड केज नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२२४ बीड वडवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२२५ बीड आष्टी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२२६ बीड पाटोदा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२२७ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,८५,००,००० 
क दाह नांदेड-वाघाळा दा तता काग 


महानगरपालिका 


पृष्ठ २६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
२२९ | नांदेड देगळूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२३० | नांदेड बिलोली नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३१ | नांदेड उमरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३२ | नांदेड मुदखेड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३३ | नांदेड कंधार नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३४ | नांदेड हदगांव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३५ | नांदेड धर्माबाद नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३६ | नांदेड कुंडलवाडी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३७ | नांदेड मुखेड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३८ । नांदेड किनवट नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२३९ । नांदेड lel नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२४० | नांदेड भोकर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२४१ | नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२४२ नांदेड माहुर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२४३ नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
२४४ नांदेड नायगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,९०,००,००० 
२४५ | उस्मानाबाद| उस्मानाबाद नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
२४६ | उस्मानाबाद| तुळजापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२४७ । उस्मानाबाद उमरगा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२४८ | उस्मानाबाद भूम नगरपरिषद क 34,00,000 
२४९ | उस्मानाबाद परांडा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२५० । उस्मानाबाद मुरूम नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२५१ । उस्मानाबाद नळदुर्ग नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
/नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
२५२ | उस्मानाबाद कळंब नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२५३ | उस्मानाबाद | लोहारा बु. नगर पंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
२५४ | उस्मानाबाद वाशी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ३,५०,००,००० 
२५५ लातुर लातुर महानगरपालिका "ड" मनपा ७५,००,००० 
२५६ | लातुर उदगीर नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
२५७ | लातुर अहमदपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२५८ | लातुर निलंगा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२५९ | लातुर औसा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२६० लातुर चाकूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२६१ लातुर जळकोट नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२६२ लातुर देवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२६३ लातुर | शिरुर अनंतपाळ नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
२६४ | लातुर रेणापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,६०,००,००० 
२६५ | अमरावती | अमरावती महानगरपालिका | "Ss" मनपा ७५,००,००० 
२६६ | अमरावती अचलपूर नगरपरिषद ६५,००,००० 
२६७ | अमरावती | अंजनगाव - सुर्जी नगरपरिषद ब 4o,00,000 
२६८ | अमरावती वरूड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२६९ | अमरावती मोर्शी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७० | अमरावती दर्यापूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७१ | अमरावती चांदूर रेल्वे नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७२ | अमरावती । चांदूर बाजार नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७३ | अमरावती | धामणगांव रेल्वे नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा गुगल ता त वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
२७४ | अमरावती | शोंदूरजनाघाट नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२७५ | अमरावती चिखलदरा गिरीस्थान क ३५,००,००० 
नगरपरिषद 
२७६ | अमरावती भातकुली नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२७७ | अमरावती धारणी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२७८ | अमरावती | नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
२७९ | अमरावती तिवसा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,६५,००,००० 
२८० | बुलढाणा बुलढाणा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८१ | बुलढाणा खामगांव नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८२ | बुलढाणा मलकापूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८३ | बुलढाणा शेगांव नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८४ | बुलढाणा Pratl नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८५ | बुलढाणा मेहकर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८६ | बुलढाणा नांदुरा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२८७ | बुलढाणा | जळगांव - दामोद नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२८८ | बुलढाणा | देऊळगांव राजा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२८९ । बुलढाणा लोणार नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२९० | बुलढाणा | सिंदखेडराजा नगरपरिषद क 34,00,000 
२९१ | बुलढाणा मोताळा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
२९२ | बुलढाणा संग्रामपुर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,३०,००,००० 
२९३ | अकोला अकोला महानगरपालिका "ड" मनपा ७५,००,००० 
२९४ | अकोला अकोट नगरपरिषद ब ५०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
२९५ | अकोला मुर्तीजापूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२९६ | अकोला बाळापूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२९७ | अकोला तेल्हारा नगरपरिषद क 34,00,000 
२९८ । अकोला पातूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
२९९ | अकोला बार्शीटाकळी नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,१५,००,००० 
300 | वाशिम वाशिम नगरपरिषद gq 4o,00,000 
309 | वाशिम कारंजा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
302 | वाशिम मंगरूळपीर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
303 | वाशिम रिसोड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
308 | वाशिम मानोरा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
304 | वाशिम मालेगाव जहांगिर नगरपंचायत २०,००,००० 
नगरपंचायत 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,१०,००,००० 
३०६ | यवतमाळ यवतमाळ नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
३०७ | यवतमाळ वणी नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३०८ । यवतमाळ पुसद नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३०९ | यवतमाळ दिग्रस नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३१० | यवतमाळ उमरखेड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३११ | यवतमाळ दारव्हा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३१२ | यवतमाळ | पांढरकवडा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
393 | यवतमाळ घाटंजी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३१४ | यवतमाळ | नेर नबाबपूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
394 | यवतमाळ आर्णी नगरपरिषद क ३५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
३१६ | यवतमाळ | झरी जामणी नगरपंचायत । नगरपंचायत २०,००,००० 
३१७ | यवतमाळ बाभुळगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३१८ | यवतमाळ मारेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३१९ यवतमाळ राळेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३२० | यवतमाळ महागांव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
329 | यवतमाळ कळंब नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३२२ | यवतमाळ ढाणकी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५,८०,००,००० 


३२३ | नागपूर नागपूर महानगरपालिका अ" मनपा १,५०,००,००० 
३२४ | नागपूर कामठी नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
२२५ MQ उमरेड नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३२६ | नागपूर काटोल नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३२७ | नागपूर वाडी नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३२८ | नागपूर रामटेक नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३२९ | नागपूर खापा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३० | नागपूर कळमेश्वर नगरपरिषद क 34,00,000 
339 | नागपूर मोवाड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३२ नागपूर सावनेर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३३ | नागपूर नरखेड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३४ | नागपूर मोहपा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
334 | नागपूर कन्हान पिंपरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३६ | नागपूर वानाडोंगरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३७ | नागपूर बुटीबोरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३३८ | नागपूर मौदा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
३३९ | नागपूर महादुळला नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३४० | नागपूर कुही नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३४१ | नागपूर हिंगणा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३४२ | नागपूर भिवापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३४३ | नागपूर पारशिवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ८,२०,००,००० 
३४४ वर्धा वर्धा नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
३४५ वर्धा हिंगणघाट नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
३४६ वर्धा आर्वी नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३४७ वर्धा पुलगांव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३४८ वर्धा देवळी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३४९ वर्धा सिंदी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३५० वर्धा सेळू नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३५१ वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३५२ वर्धा आष्टी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३५३ वर्धा कारंजा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ३,६५,००,००० 
३५४ | भंडारा भंडारा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३५५ । भंडारा तुमसर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३५६ | भंडारा पवनी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३५७ | भंडारा साकोली नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३५८ | भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३५९ भंडारा मोहाडी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३६० भंडारा लाखणी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


महानगरपालिका/नगरपरिषद 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा ी वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,३०,००,००० 
३६१ | गोंदिया गोंदिया नगरपरिषद अ ६५,००,००० 
३६२ | गोंदिया तिरोरा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३६३ | गोंदिया आमगाव नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३६४ | गोंदिया देवरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३६५ | गोंदिया सालेकसा नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
३६६ | गोंदिया | सडकअर्जुनी नगरपंचायत | नगरपंचायत २०,००,००० 
३६७ | गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३६८ । गोंदिया अर्जुनी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,३५,००,००० 
३६९ | चंद्रपुर चंद्रपुर महानगरपालिका "ड" मनपा ७५,००,००० 
३७० । चंद्रपुर बल्लारपूर नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
309 | चंद्रपुर वरोरा नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३७२ । चंद्रपुर भद्रावती नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३७३ । चंद्रपुर राजूरा नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३७४ । चंद्रपुर मूळ नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३७५ । चंद्रपुर ब्रम्हपुरी नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३७६ । चंद्रपुर गडचांदुर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
300 | चंद्रपुर चिमूर नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३७८ | चंद्रपुर नागभीड नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३७९ चंद्रपुर जिवती नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
320 चंद्रपुर सावली नगरपंचायत नगरपंचायत 20,00,000 
३८१ | चंद्रपुर कोरपना नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३८२ चंद्रपुर गोंडपिंपरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रस्ताअ-२०१९/प्र.क्र.१०४ /नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा गग तात त वर्गवारी । रस्ता अनुदान" रक्‍कम 
“नगरपंचायत नाव 
(रू.) 

३८३ । चंद्रपुर पोंभूर्णा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३८४ चंद्रपुर सिंदेवाही नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५,५५,००,००० 
३८५ | गडचिरोली गडचिरोली नगरपरिषद ब ५०,००,००० 
३८६ | गडचिरोली देसाईगंज नगरपरिषद क ३५,००,००० 
३८७ | गडचिरोली कोरची नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३८८ | गडचिरोली मुलचेरा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३८९ | गडचिरोळी । भामरागड नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९० | गडचिरोली धानोरा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९१ | गडचिरोली सिरोंचा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९२ | गडचिरोली कुरखेडा नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९३ | गडचिरोली अहेरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९४ | गडचिरोली आरमोरी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९५ | गडचिरोली एटापल्ली नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
३९६ | गडचिरोली चामोर्शी नगरपंचायत नगरपंचायत २०,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) २,८५,००,००० 

सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द एकूण रक्‍कम (रू.) १,५०,९५,००,००० 


पृष्ठ २६ पैकी २६ 


